अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२३-२४ करिता विद्यमान विद्यापीठ 
विभागांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना 
विविध मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जुले, २०२३. 


वाचा : १) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२३/५७२, 
दि.२७.०६.२०२३ 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६४/ 
तांशि-४, दि.३०.०६.२०२३. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२३/६१६, 
दि.१३.०७.२०२३. 


शुध्दिपत्रक : संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.३०.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या 
Annexure - A मधील अनु.क्र.१ ते 3 समोरील तसेच Annexure - B मधील अनु.क्र.१ समोरील 
तसेच Annexure - ७ मधील अनु.क्र.१ समोरील रकाना क्र.६ मधील Institution type या 
शिर्षाखाली “Govt. aided” ऐवजी “State Govt. University” असे वाचण्यात यावे. 


२. हे शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए७॥१///.॥8/9$॥[॥9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 
२०२३०७१८१०४५३८८९०८ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN JYOTINATH ® 
GHIRATKAR 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
५. संबंधित विद्यापीठ (संचाळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६४/तांशि-४ 


६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


